बिलाडी ल.पा.योजना, ता.जि.नंदुरबार या प्रकल्पास 
रू.११३.२५ कोटी इतक्या किमतीस प्रथम सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१९/(प्र.क्र.३५४/२०१९)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-०९/०८/२०२४ 
पहावे :- 
१) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचे जा.क्र.कासं/तापाविम/प्रशा-२/४६६६/ 
/सन-२०१९, दि.१९/०७/२०१९ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


बिलाडी ल.पा.योजना, ता.जि.नंदुरबार हा प्रकल्प तापी पाटबंधारे विकास महामंडळातील असून हा प्रकल्प 
बिलाडी गावाजवळून वाहणाऱ्या शिवण नदीवर आहे. ही नदी तापी नदीची उपनदी आहे. सदर ल.पा.प्रकल्प तापी 
पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत आदिवासी क्षेत्रात येतो. धरणाची एकूण साठवण क्षमता ३.७२ दलघमी आहे. या 
प्रकल्पामुळे नंदुरबार जिल्हा व तालुक्‍यातील बिलाडी, नंदुरबार, सुदंरदे, नळवे खु, नळवे बु,करजकुपे व लोणखेडा 
या सात गावातील एकुण ८३० हे.क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. 

सदर योजनेस शासन निर्णय क्र.लपायो २००८/९११/प्र.क्र.२८३/२००८/खारभूमी दिनांक १६/१२/२००८ 
अन्वये रु.२५.२१ कोटी इतक्या किंमतीस दरसूची सन २००७-०८ नुसार मुळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आली होती.या प्रकल्पाचे सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारीत रु.११३.२५ कोटी इतक्या किंमतीस प्रथम 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या छाननी अहवालास राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या दि.०९/०२/२०२३ 
रोजी झालेल्या १८७ व्या बैठकीत मुद्दा.क्र.२७ मधील अभिप्राय विचारात घेण्याच्या अधिन शिफारस करण्यात आली 
होती. 


सदर प्रकल्प लाभव्यय गुणोत्तर व अंतर्गत आर्थिक परतावा दर मापदंडात बसतो, तथापि पाणीसाठा प्रति 
सघमी किंमत या मापदंडात बसत नाही. सदर प्रकल्प पाणीसाठा प्रति सघमी किंमत मापदंड पूर्ण करत नसला तरी 
या प्रकल्पास दरसूची २०२२-२३ वर आधारित रु.११३.२५ कोटी इतक्या किंमतीस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता देण्याचा निर्णय व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक ०६/०२/२०२४ रोजीचे बैठकीत घेण्यात आलेला आहे. 
सदर मान्यतेनुसार प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन 
आहे. 


शासन निर्णय :- 


बिलाडी ल.पा.योजना, ता.जि.नंदुरबार, या प्रकल्पास दरसूची २०२२-२३ वर आधारित रु.११३.२५ कोटी 
(WHat तेरा कोटी, पंचवीस लक्ष फक्त) इतक्या किंमतीस (प्रत्यक्ष कामासाठी एकूण रु.१०१.९८ कोटी व अनुषंगीक 
खर्च ११.२७ कोटी) खालील अटींच्या अधीन राहून प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत निर्णय 
शासनाने घेतला आहे. प्रकल्पाचा उपशिर्ष निहाय तरतूदींचा गोषवारा परिशिष्ट - "अ" मध्ये सोबत जोडला आहे. 


Y छुधारीत प्रशासकीय AIIM ययादितच काय पुर्ण करण्याची दक्षता यहायंडळाने घ्यावी. 

2 योजनेची sara करताना vated srr निर्ण नियम Cvc acd, वित्तीय मर्यादा विहीत निकिवा 
कार्यपध्दती ATR, आवडयकतेनुसार राज्यस्तरीय तांत्रिक AAT UAT प्रकल्पाच्या व कायाच्या STITT 
दिलेल्या reste व क्रुटींची पुर्तता करणे याची TRA जगाबदारी महायंडळाची राहील: 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१९/(प्र.क्र.३५४/२०१९)/ळलपा 


3) सदर yard प्रज्ञयासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक गाळी निविदा "विषयक क्षेत्रीय निर्णय fear 
SATA यास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. se प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या atest हसन 
निययाजुसार करण्याची जबाबदारी FETA SOTA राहील. 

8 सदरश्रकल्पावर लाथधारकांची पाणी वापर संस्था स्थापन करण्याची कार्यवाही वेळीच पूर्ण BRT. 

२. या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्र.आय-५ प्रधान लेखाशिर्ष,"४७०२ BEM पाटबंधाऱ्यावरील 
भांडवली खर्च, (८०) सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका(००),(००)(०३) 
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान,(ळहान पाटबंधारे) (कार्यक्रम),५४-गुंतवणुका (४७०२ 
४९२७)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व शासनाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५९/२०२३/कार्यासन १४३४, दिनांक २४/११/२०२३ अन्वये व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४२५/२०२३/कार्यासन व्यय-१२ दिनांक २२/१२/२०२३ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार तसेच सदर शासन निर्णय, दिनांक ०६/०२/२०२४ रोजी झालेल्या व्यय अग्रक्रम समितीच्या 
बैठकीतील निर्णयानुसार (वित्त विभाग पत्र क्र.सुप्रमा-२०२४/प्र.क्र.११/अर्थ-२, दिनांक १४, फेब्रुवारी, २०२४) 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता लपा कार्यासनाच्या प्रशासकीय 
मान्यता नोंदवहीत २७६ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०८०९१४११४६८८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN SHIVAJI KOLHE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d3179b092692e5a493ad 1 3c482974ccf422b154ad3219b 


12b5a56d8ec2ed058e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KO | H F serialNumber=ASCAFEFCF97B7EE559404B1081 AE6CC80B0710E3 
FC3826245F60E43248C12F10, cn=PRAVIN SHIVAJI KOLHE 
Date: 2024.08.09 14:26:26 +05'30' 
(प्रविण कोल्हे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- परिशिष्ट "अ 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री, ( वित्त व नियोजन) महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.उपमुख्यमंत्री, (जलसंपदा ) महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
९. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
१०. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१९/(प्र.क्र.3५४/२०१९)/ळलपा 


१५. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 

१६. महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक. 
१७. जिल्हाधिकारी, नंदुरबार. 

१८.आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 

20, उप सचिव (ae), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे. 

२२. वित्त विभाग (व्यय- १२), मंत्रालय, मुंबई. 

२३. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई. 

२४. अर्थ शाखा -9 व २, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२५. ल.पा. कार्यासन (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१९/(प्र.क्र.3३५४/२०१९)/ळलपा 


परिशिष्ट-अ 


बिलाडी ल.पा.योजना, ता.जि.नंदुरबार या प्रकल्पास प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१९/(प्र.क्र.३५४/२०१९)/लपा दिनांक: ०९/०८/२०२४ चे परिशिष्ट 


उपशिर्षनिहाय तरतूदी (किंमत रू.कोटी) 
oT 
क्र = मंजूर मुळ प्रमा नुसार किंमत | मंजूर प्रथम सुप्रमा नुसार किंमत 
दरसूचीन सन २००७-०८ दरसूची सन २०२२-२३ 
अ) । मुख्य शीर्ष कामे 
१ । अ-प्राथमिक ०.०१ ०.०१ 
२ । ब-भूसंपादन ८.११ ३०.०४ 
3 | सी-मुख्य कामे ११.५० ५२.७७ 
४ | डी- विमोचक १.२३ ०.५२ 
५ | के- इमारती ०.०२ ०.१३ 
६ | ओ-संकिर्ण ०.०४ ०.०१ 
७ | पी-देखभाल ०.०२ ०.५५ 
८ | स्पेशल टीअन्ड पी [10.00 ०.०६ 
९ | आर-दळणवळण ०.०४ ०.१२ 
qo | एस लॉस ऑफ स्टॉक Fo 0.98 
VHA २०.९७ ८४.३६ 
ब) | कालवा व वितरण प्रणाली 
१ । अ-प्राथमिक ०.०१ ०.४३४ 
२ | ब-भूसंपादन ०.२७ ०.३० 
४ | डी- विमोचक ०.०६ a 
५ | ई- प्रपात ०.०७ a 
६ | एफ- आएचटी ०.०४ [10 
| ७ | जी- प्‌ल ०.०९ a 
८ | एच- ओलांडे ०.०१ a 
९ | के- इमारती ०.०२ शिका 
qo | एल- मातीकाम ०.७८ १६.६८ 
१२ | ओ-संकिर्ण ०.०१ Pw 
१३ | पी-देखभाल ०.०१ ०.१७ 
१५ | आर-दळणवळण ०.०१ a, 
१६ | एस लॉस ऑफ स्टॉक Po ०.०४ 
१७ | वितरणप्रणाली १.३४ p00 (00 
एकुण (ब) २.७१ १७.६२ 
अनुषंगीक खर्च १.५३ ११.२७ 
किमत २५.२१ ११३.२५ 


Digitally signed by PRAVIN SHIVAJI KOLHE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
DEPARTMENT, 


KOLHE 


2.5.4.20=d3179b092692e5493ad 13c482974ccf422b154ad3219b12bSa56d8ec2ed 
058९, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=A5CAFEFCF97B7EE559404B 108 1 AE6CC80B07 10E3FC3826245F60E4 
3248C12F10, cn=PRAVIN SHIVAJI KOLHE 

Date: 2024.08.09 14:26:45 +05'30' 


(प्रविण कोल्हे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


